महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणातील 
सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन 
आयोगानुसार सुधारित निवृत्तीवेतन 
मंजूर करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः मजीप्रा-१११९/ प्र.क्र.६५(१)/पापु-२३ 
सातवा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय इमारत संकुल, क्रॉफर्ड मार्कट जवळ, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, नवीन मंत्राळय इमारत, मुंबई Yoo ००१ 
तारीख: २३ सप्टेंबर, २०२१ 


वाचा- 

१) शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः ईएसटी-२००९/ प्र.क्र.१५६(१)/पापु-२३, 
दिनांक २७/०८/२००९ 

२) शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः मजीप्रा-२०१४/ प्र.क्र.३३(ओ)/पापु-२३, 
दिनांक २३/०३/२०१७ 

३) शासन अधिसूचना, वित्त विभाग, क्रमांकः वेपुर-२०१९/प्र.क्र.०१/सेवा-९, दिनांक ३०/०१/२०१९ 

४) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांकः सेनिवे-२०१९/प्र.क्र.५८/सेवा-४, दिनांक २४/०१/२०१९ 

५) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांकः सेनिवे-२०१९/प्र.क्र.५८/सेवा-४, दिनांक १/०३/२०१९ 


प्रस्तावना - 


केंद्र शासनाच्या सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार सुधारित वेतन संरचनेच्या धर्तीवर 
सेवानिवृत्त राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना संदर्भाधीन क्रमांक ४ येथील शासन निर्णयान्वये दिनांक 
०१/०१/२०१६ पासून सातव्या वेतन आयोगाच्या अनुषंगाने सुधारित निवृत्तीवेतन मंजूर करण्यात आले 


आहे. 


पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाच्या अधिपत्याखालील महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणास प्राप्त 
होत असलेले ई.टी.पी. Bou वारंवार कमी होत असल्याने प्राधिकरणातील अधिकारी/ कर्मचारी यांचे 
वेतन व भत्ते तसेच निवृत्तिवेतन यावरील खर्च कसा भागवावा हा गंभीर प्रश्न महाराष्ट्र जीवन 
प्राधिकरणापुढे निर्माण झाला होता. त्यामुळे संदर्भाधीन क्रमांक २ येथील शासन निर्णयान्वये महाराष्ट्र 


शासन निर्णय क्रमांकः मजीप्रा-१११९/प्र.क्र.६५(१)/पापु-२२३ 


जीवन प्राधिकरणातील अधिकारी/ कर्मचारी यांच्या नियमित वेतन व भत्यांचे दायित्व तसेच सेवानिवृत्त 
अधिकारी/ कर्मचारी यांच्या निवृत्तिवेतनाचे दायित्व राज्य शासनामार्फत स्वीकारण्यात आलेले आहे. 


महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना संदर्भाधीन (१) च्या शासन निर्णयान्वये 
सहाव्या वेतन आयोगाच्या वेतनश्रेणीप्रमाणे सेवानित्तीवेतन अदा करण्यात येत आहेत. सेवानिवृत्त राज्य 
शासकीय कर्मचाऱ्यांना दिनांक ०१ जानेवारी, २०१६ पासून सातव्या वेतन आयोगानुसार सुधारित 
निवृत्तीवेतन मंजूर करण्यात आलेली आहे. मात्र महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या कर्मचाऱ्यांच्या 
वेतन/भत्त्यांचे दायित्व शासनाने २३ मार्च, २०१७ पासून स्वीकारले असल्यामुळे एप्रिल, २०१७ पासून 
महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाच्या अनुषंगाने सुधारित 
निवृत्तीवेतन मंजूर करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण अधिनियम, १९७९ मधील कलम ६६(२(ब) अन्वये प्राप्त झालेल्या 
अधिकारानुसार महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना दिनांक १ एप्रिल, २०१७ 
पासून सुधारित निवृत्तीवेतन मंजूर करण्यात येत आहे. या कर्मचाऱ्यांचे सुधारित निवृत्तीवेतन संदर्भाधीन 
क्र.४ व५ येथील शासन निर्णयामध्ये नमूद केलेल्या पद्धतीने परिगणीत करावे. 


२. पुढील महिन्याच्या १ तारखेपासून (१ ऑक्टोबर, २०२१ पासून) या सुधारित वेतनश्रेणीप्रमाणे 
संबंधित सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीवेतन अदा करावे. 


३. संदर्भाधीन क्र. ४ व ५ येथील दि. २४.१.२०१९ व दि.१.३.२०१९ रोजीच्या शासन निर्णयामध्ये 
नमूद केलेल्या पद्धतीने तसेच वित्त विभागाकडून वेळोवेळी दिलेल्या सूचनांप्रमाणे दिनांक १ एप्रिल, 
२०१७ ते दिनांक ३० सप्टेंबर, २०२१ या काळावधीतील निवृत्तीवेतन थकबाकीची परिगणना करावी. 


४. दिनांक १ एप्रिल, २०१७ ते दिनांक ३० सप्टेंबर, २०२१ पर्यंतच्या अनुज्ञेय थकबाकीच्या 
अनुषंगाने, सर्व सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांचे सुधारित निवृत्तीवेतन परिगणीत केल्यानंतर, प्रत्यक्ष 
परिगणनेप्रमाणे अनुज्ञेय थकबाकीच्या रकमेची मागणी प्राधिकरणाने शासनाकडे स्वतंत्ररित्या करावी. 
प्रत्येक वर्षी थकबाकीच्या प्रयोजनासाठी शासनाकडून निधी प्राप्त झाल्यानंतरच थकबाकीच्या रकमा 
प्राधिकरणाने विहित पद्धतीने प्रदान कराव्यात. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मजीप्रा-१११९/प्र.क्र.६५(१)/पापु-२२३ 


५. सदरील प्रयोजनासाठी होणारा खर्च “मागणी क्र. वाय-२, २२१५- पाणी पुरवठा व स्वच्छता, 
१९९- इतर अझासकीय संस्थांना सहाय्य, 09- इतर अशासकीय संस्थांना सहाय्य, (०१)(०४)- महाराष्ट्र 
जीवन प्राधिकरणाकडे वर्ग झालेल्या शासकीय कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीवेतनाचे लाभ मंजूर करण्यासाठी 
शासकीय अनुदान (2294A042) (अनिवार्य/दत्तमत), ३१- सहायक अनुदान (वेतनेतर) 2294A042” या 
लेखाशीर्षातर्गत खर्ची टाकून तो मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


६. वित्त विभाग अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक २२०/२०२१/सेवा-९, दिनांक १३.०८.२०२१ व 
अनौपचारीक संदर्भ क्र. १०३/२१/सेवा-४, दिनांक ३०.०८.२०२१ नुसार प्राप्त सहमती अन्वये हा शासन 
निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०९२३११००१६६३२८ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


RAJENDRA 
MAHADEV GENGAJE 
(रा. म. गेंगजे ) 
उपसचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

१) राज्यपाल यांचे सचिव 
२) मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/सचिव 
3) अध्यक्ष/ उपाध्यक्ष, विधानसभा यांचे खाजगी सचिव 
४) सभापती/ उपसभापती, विधान परिषद यांचे खाजगी सचिव 
५) सर्व मंत्री/ राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव 
६) विधानसभा/ विधानपरिषद विरोधी पक्ष नेता 
७) सर्व विधानमंडळ सदस्य, विधान भवन, मुंबई 
८) सर्व मंत्रालयीन विभाग 
९) मंत्रालयीन विभागाच्या अधिपत्याखालील सर्व विभाग प्रमुख व सर्व प्रादेशिक विभाग प्रमुख 


१०) प्रबंधक उच्च न्यायालय (मुळ शाखा) मुंबई 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मजीप्रा-१११९/प्र.क्र.६५(१)/पापु-२२३ 


११) प्रबंधक, उच्च न्यायालय अपील शाखा, मुंबई 


१२) सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई 


१३) सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 


) 
१४) प्रबंधक, लोकआयुक्‍त व उपळोकआयुक्‍्त यांचे कार्यालय, मुंबई 
१५) आयुक्‍त, राज्य माहिती आयोग, मुंबई 


१६) सचिव, राज्य निवडणूक प्राधिकरण, मुंबई 


१७) सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 


१८)प्रबंधक, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई/ नागपूर/ औरंगाबाद 
१९) सर्व विभागीय आयुक्त, 

२०) सर्व जिल्हाधिकारी 

२१) सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई 


) 
२२) Wale, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, पुणे 
२३) सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद 


२४) संचालक (वित्त), महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, नवी मुंबई. 
24) महाळेखापाल-१ (लेखा व परीक्षा), महाराष्ट्र मुंबई 


२६) महालेखापाल-१(लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र मुंबई 


२७)महालेखापाल-२ (लेखा व परीक्षा), महाराष्ट्र नागपूर 


) 
२८)महाळेखापाल-२ (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र नागपूर 
२९)सिनियर रिसर्च ऑफिसर, पे रिसर्च युनिट, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग), खोली 
क्रमांक २६१, नॉर्थ ब्लॉक नवी दिल्ली 
30) संचालक लेखा व कोषागारे, मुंबई 


३१)अधिदान व लेखाअधिकारी, मुंबई 

३२) मुख्य लेखापरीक्षक स्थानिक निधी हिशोब, मुंबई 

३३) उप मुख्य लेखापरीक्षक, स्थानिक निधी हिशोब, मुंबई/पुणे/नागपूर/औरंगाबाद/नाशिक/ 
अमरावती 

३४) निवासी लेखापरीक्षक, मुंबई 

34) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः मजीप्रा-१११९/प्र.क्र.६५(१)/पापु-२२३ 


३६) लेखाधिकारी, वेतन पडताळणी पथक, मुंबई/ नागपूर/ पुणे/ औरंगाबाद 

३७) मुख्याधिकारी सर्व नगरपालिका 

३८)बहुजन समाज पार्टी, बी-१ इन्साहटमेंट आझाद मैदान, मुंबई-१ 

३९) भारतीय जनता पार्टी, महाराष्ट्र प्रदेश, सीडीओ बॅरॅक क्रमांक-१ योगक्षेम समोर वसंतराव 
भागवत चौक नरिमन पॉईट मुंबई-२० 

४०) भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, महाराष्ट्र कमिटी,३१४ राजभुवन, एस.व्ही.पटेल रोड, मुंबई-०४ 

४१) भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) महाराष्ट्र कमिटी जनशक्ती हॉल, ग्लोब मिल पॅलेस, 
वरळी, मुंबई-१३ 

४२) इंडियन नॅशनल काँग्रेस, महाराष्ट्र प्रदेश कॉँग्रेस (आय) समिती, टिळक भवन, काकासाहेब 
गाडगीळ मार्ग, दादर मुंबई २५ 

४३) नॅशनॅलिस्ट कॉंग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी भवन, फ्री प्रेस जर्नल मार्ग, नरीमन पॉईट मुंबई-२१ 

४४) शिवसेना, शिवसेना भवन, गडकरी चौक, दादर मुंबई -२८ 

84) पाणी पुरवठा विभागातील सर्व कार्यासने 

४६) सेवा-४, सेवा-९, साउ, व्यय-३, अर्थसंकल्प-१८ कार्यासने, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

४७) निवड नस्ती (कार्यासन पापु-२३) 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


